जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव 


या समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
“विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी २०२०/प्र.क्र. ६ /का-१४८१- अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 


महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २०००, 
शासन निर्णय क्र.डिएपी-२०२०/प्र.क्र.०६/का.१४८१- अ, दि.२६.५.२०२०. 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती जळगाव यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/समिती/२०२०- २१/सांस-२/६८, दि.१५/०१/२०२१. 


पहा:-|१ 
२ 


३ 
to} 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क)नुसार व पोटकलम (3) मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ४ नामनिर्देशित 
सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची “विठोष 
निमंत्रित” म्हणून जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जळगाव यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावेत. 
३. जळगाव जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
४.  हाझशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१६१३३११३३०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Vijesing Fattesing 


DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 


Vijesing 
. S = Mahi htra, O = G it of 
Fattesi ng VASAVE Maharashtra, OU = Planning Department 
Dai 05'30' 


ite: 2021.03.16 13:35:56 + 


(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 


ane निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ६ /का-१४८१-अ 


५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,जळगाव यांचे खाजगी सचिव. 
६.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

७.विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक, 

८.जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नाशिक, 

९.उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 


१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 


११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१२.कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१३.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ६ /का-१४८१-अ 


झासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ६ /का-१४८१- अ, दि. १६ मार्च, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 


अ.क्र नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


शि श्री.शिवराज रावसाहेब पाटील 


धानवड,ता.जि.जळगाव 


२ श्री.राधेठ्याम माधवळाल कोगटा 


विसनजी नगर,जळगाव 


३ अँड.रोहिणी प्रांजल खेवळकर 


मु.पो.ता.मुक्‍ताईनगर,जि.जळगाव 


8 डॉ.श्री.डी.जी.पाटील 


मु.पो.ता.धरणगाव,जि.जळगाव 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले विशेष निमंत्रित :- 


अ.क्र विशेष निमंत्रितांचे नाव 


पत्ता 


Pe श्री.मनोहर गिरधर पाटील 


मु.निपाणे,पो.बदरखे,ता.पाचोरा,जि.जळगांव 


२ अँड.श्री.साहेबराव धर्मा सोनवणे 


प्लॉट नं.१३३, Wal कॉलनी,कोर्टाच्या पाठीमागे, 
चोपडा,ता.चोपडा,जि.जळगांव 


३ | श्री. विजय सुदाम पाटील 


मु.पो.टिटवी,ता.पारोळा,जि.जळगांव 


४ श्री.वाल्मिक विक्रम पाटील 


२,विश्वदीप अपार्टमेट,त्रंबक नगर,महाबळ रोड,जळगांव 


५ | श्री.नितीन बालमुकुंद लठ्ठा 


OSI फार्म,सालार नगर,स.नं.१४,मेहरूण, जळगांव 


६ श्री.संजयजी भास्करराव गरूड 


मु.पो.शेदुर्णी,ता.जामनेर,जि.जळगाव 


9 श्री.दिलीप ओंकार वाघ 


१२,१३,जय दुर्गा नगर,रिंग रोड, पाचोरा, 
ता.पाचोरा,जि.जळगांव 


८ श्री.मनोहर गिरधर खैरनार 


श्रावस्ती ,एस.एम.कालेज जवळ, मुक्ताईनगर, 
ता.मुक्‍्ताईनगर,जि.जळगांव 


९ श्री.भमागवत पंडीत पाटील 


मु.पाडळसे,पो.कळमसरे,ता.अमळनेर,जि.जळगांव 


प डॉ.श्री.सुरेश शामराव पाटील मु.पो.चहार्डी,ता.चोपडा,जि.जळगांव 
११ | श्री.शेखर सोपान पाटील मु.सावखेडासीम,पो.दहीगाव,ता.यावल,जि.जळगांव 
१२ । श्री.प्रल्हाद रामदास महाजन महात्मा फुले चौक,रावेर,ता.रावेर,जि.जळगांव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी २०२०/प्र.क्र. ६ /का-१४८१-अ 


१३ 


श्री.रोहिदास लाला पाटील राजे विहार,मुक्‍तानंद नगर,भडगांव रोड, 
ता.चाळीसगांव,जि.जळगांव 


१5 


श्रीमती मनिषा रामचंद्र परब THATS रोड,अमळनेर,ता.अमळनेर,जि.जळगाव 


Digitally signed by Vijesing Fattesing 


Vijesing : 


DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = 
. IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Fattesi Ng Vasave Maharashtra, OU = Planning Department 


Date: 2021.03.16 13:36:17 +05'30" 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


KKKKKKKKKKKKRKKKKKEKRKRKKKEK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


